संवर्धन राखीव क्षेत्रास अभयारण्य घोषित 
करण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 
सदस्यांचा समावेश करुन उपसमित्या गठीत 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युएलपी-०६.२१/प्र.क्र. १५९ /फ-१ 
मंत्रालय मुंबई, Yoo 032 
दिनांक:- ०५ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष-२३ (२) / 
वजी/ सर्व्हे/प्र.क्र.२३ (२१-२२)/४३५/२०२१-२२, दिनांक १५.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्य वन्यजीव मंडळाच्या दिनांक ०४.१२.२०२० रोजी आयोजित १६ व्या बैठकीत संवर्धन राखीव 
क्षेत्रासंबंधी खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

“एकुण 99 पैकी योगरकरा वगळून १० संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावास मंडळाने यान्यता 
प्रदान केळी. ARPA संवर्धन राखीव क्षेत्राबाबत अतिरीक्त क्षेत्र उपलब्ध करण्याच्या ECA STITT 
फ्डताळून पाहण्यासाठी प्रस्तावाची फेरतपासणी करण्याचे (EAT ASOT दिले. THA यंडळाने काही 
संवर्धन राखीव क्षेत्रातील काही APIA अभयारण्य घोषित करण्याची SRI पडताळून पाहण्यासाठी 
यंडळाची उफ्सविती स्थापन करण्याचे ठरविते. GAA महेंद्री संवर्धन MAT FA IGT करुन नंतर 
स्थानिक /हितसंबंधी यांना (ASIA घेळन व पुनर्वसनाची व्यवहार्यता तपासून नजिकच्या कालावधीत 
अशथयारण्य MIT करण्याची TPIT फ्डताळून पाहण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला. * 

राज्यातील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रातील काही भागास अभयारण्य घोषित करण्याची शक्‍यता 
पडताळून पाहण्यासाठी उपसिमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अधिसूचित १४ संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्याची शक्यता पडताळून 
पाहण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांचा तसेच त्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा 
समावेडा करुन 3 उपसमिती गठीत करण्याबाबत शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


उपसमिती क्र. १ :- 
संवर्धन राखीव क्षेत्र सदस्य पद समन्वयक 
अधिकारी 
१. भोरगड संवर्धन राखीव ।मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), | अध्यक्ष अपर प्रधान मुख्य 
२. ममदापूर संवर्धन राखीव । नाशिक वनसंरक्षक 
३. अंजनेरी संवर्धन राखीव (वन्यजीव), पश्चिम, 
४. मुक्ताई भवानी संवर्धन | श्री. विश्वास काटदरे सदस्य मुंबई. 
राखीव श्री. रोहिदास नामदेव डगळे सदस्य 
५. तोरणमाळ संवर्धन | उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), पूर्व | सदस्य 
राखीव नाशिक सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०६.२१/प्र.क्र. १५९ /फ-१ 


उपसमिती क्र. २:- 
संवर्धन राखीव क्षेत्र सदस्य पद समन्वयक 
अधिकारी 
१. तिलारी संवर्धन राखीव | मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), | अध्यक्ष अपर प्रधान मुख्य 
२. जोर-जांभळी संवर्धन | कोल्हापूर वनसंरक्षक 
राखीव श्री. सुहास वायंगणकर सदस्य (वन्यजीव), पश्चिम, 
३. पन्हाळगड संवर्धन | डॉ. अनिष अंधेरिया, वाईल्ड लाईफ | सदस्य मुंबई. 
राखीव कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट यांचे प्रतिनिधी 
४. चंदगड संवर्धन राखीव श्री. अनुज खरे सदस्य 
५. विशाळगड संवर्धन | उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर | सदस्य 
राखीव सचिव 
६. आंबोली-दोडामार्ग 
संवर्धन राखीव 
७. मायणी संवर्धन राखीव 
उपसमिती क्र. ३ :- 
संवर्धन राखीव क्षेत्र सदस्य पद समन्वयक 
अधिकारी 
१. मुनीया संवर्धन राखीव । मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर | अध्यक्ष अपर प्रधान मुख्य 
२. कोलामार्का संवर्धन | उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), सिरोंचा | सदस्य वनसंरक्षक 
राखीव श्रीमती पूनम धनवटे सदस्य (वन्यजीव), पूर्व, 
श्री. कुंदन हाते सदस्य नागपूर. 
श्री. किशोर रिठे सदस्य 
श्री. बंडू धोत्रे, इको प्रो संस्थेचे | सदस्य 
प्रतिनीधी 
उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर । सदस्य 
सचिव 


२. वरील उपसमितींची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 


अ) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील तरतूदीनुसार, वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि 


संवर्धनाच्या दृष्टीने उल्लेखीत संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याबाबत 


योग्यता ठरविणे. 


आ) प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रावर असलेले स्थानिक ळोकांचे हक्क व सवलती यांचा अभ्यास 


करणे. 


इ) प्रस्तावित क्षेत्रातील स्थानिक लोकांशी सल़्लामसळत करणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०६.२१/प्र.क्र. १५९ /फ-१ 


ई अभयारण्य म्हणून घोषित केल्यामुळे त्याचा स्थानिकांचे गुरेचराई, बांबु, जळाऊ लाकूड, गौण 
वनोपज गोळा करणे करणे व त्यांच्या उपजिवेकेच्या संधी कमी होणे तसेच वाणिकीवरील 
अवलंबन कमी झाल्यास पर्यायी उपजिविकेची साधने याचे मुल्यापन करणे ईत्यादी बाबींचे 
अनुषंगाने असलेल्या वन अवलंबित्वावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे. 

उ) अभयारण्य क्षेत्रामध्ये रुपांतरण करावयाचे झाल्यास स्थानिक लोकांचे सदर क्षेत्रावरील 
अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. 

ऊ) प्रस्तावित अभयारण्यात कोणती गावे समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहेत, व त्यांचे पूनर्वसन 
करावयाचे झाल्यास प्रचलित धोरणानुसार लागणारी जमीन/ रक्‍कम याचा अभ्यास करणे. 


सदर उपसमिती अधिसूचित संवर्धन राखीव क्षेत्र ज्यांच्या अखत्यारीत असेल san स्थानिक 
वनअधिकाऱ्यांना समितीची बैठक/ अभ्यास दौऱ्याच्या अनुषंगाने आमंत्रित सदस्य म्हणून बोलावू शकेल. 


३. उक्त समित्यांनी संबंधित गावकरी यांचेशी प्राथमिक स्वरुपात चर्चा करावी व त्यांचे मत / विचार 
जाणुन घ्यावे. तसेच क्षेत्रीय स्तरावर आव्यक असल्यास भेटी देऊन व त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा 
करुन, याबाबतीत उपलब्ध साहित्याचा देखील अभ्यास करावा. 


४. सदर उपसमित्यांनी आपले अहवाल झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ महिन्याच्या कालावधीत 
मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर 
करावे. 


५. सदर अभ्यासगटामधील अशासकीय सदस्य यांना रुपये ८९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन 
असणा-या शासकीय कर्मचा-यांच्या दराने प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल मात्र त्यांना विमान 
प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०५१२१८४२४०१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SIDDESH TUKARAM नाणा णा पा न 


= , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1 e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e3 1 8fBc 


SAWARDEKAR द 
(सिध्देश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (वने), यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०६.२१/प्र.क्र. १५९ /फ-१ 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व,नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
सर्व मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक). 

वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 


वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 


वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर . 
वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 

सर्व उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), 

राज्य वन्यजीव मंडळाचे सर्व सदस्य. 

फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई /निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


